सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४३ ] शनिवार , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ : भाद्रपद २५ , शके १९३९ 


[किंमत ०. ०० रु .] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


वाचा : 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड 

सार्वत्रिक निवडणुक २०१७ ची अधिसूचना 
वाचा:- १) मा राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी 

महानगरपालिका आयुक्तांना प्राधिकृत केल्याचा 
आदेश क्र .एसईसी/१०९५/सिआर/ ५२/ डी - ३ 
दि .०६ जुन १९९५ 
२) मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी 
महानगरपालिका आयुक्तांना प्राधिकृत केल्याचा आदेश 
क्र .एसईसी/ १०९४/ १७५ / १९९४ दि .०७ नोव्हेंबर १९९४ 
३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबइ यांचे पत्र क्र . रानिआ / 

मनपा / २०१६/ प्र .क्र . १६ / का -०५ दि . २६.१२. २०१६ 
४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . नांवाशमनपा /निवडणुक / १२८ / 

२०१७ दि .०४ .०९ .२०१७ 


५) या कार्यालयाचे आदेश क्र . नांवाशमनपा/निवडणुक / १६२ / 

२०१७ दि .०८ .०९ .२०१७ 

६ ) राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ मनपा 
२०१७/ प्र .क्र .४७/ का - ५ दिनांक ०६. ०९ . २०१७ 
क्रमांक जा .क्र . नांवाशमनपा /निवडणूक / २२१/ २०१७ महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम व सदर अधिनियमाच्या अनुसूची ड मधील निवडणूक नियम आणि 
महाराष्ट्र महानगरपालिका ( महानगरपालिकेच्या निवडणूका घेणे) ( अनुसूची ड 
ची सुधारणा) नियम २००२ मधील तरतुदीनूसार मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानरगपालिका सार्वत्रिक 
निवडणुक २०१७ करिता खालील प्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करून 
दिलेला असून , उपरोक्त आदेशातील तरतुदीनुसार मी , गणेश देशमख, 
आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड सार्वत्रिक निवडणुक 
२०१७ साठी खालील प्रमाणे निवडणूकीचा कार्यक्रम याद्वारे प्रसिध्द करीत 
आहे . 


अ . क्र . 


| 


निवडणुकीचा टप्पा 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरीता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

दि . १६/ ०९ / २०१७ ( शनिवार ) सकाळी ११.०० 
ते दि . २३/ ०९/ २०१७ ( शनिवार ) दुपारी २. ०० पर्यंत 


2 | नामा 


नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


दि . १६ / ०९ / २०१७ ( शनिवार ) ते दि . २३/ ०९ / २०१७ ( शनिवार ) 

( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) 
( रविवार , दि . १७/ ०९/ २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत ) 
___ दि . २५ /०९/ २०१७ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 

छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


| 


| 


0 


| 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
५ | उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


| 


दि . २७/ ०९ / २०१७ ( बुधवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
दि . २८ / ०९ / २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी ११.०० पासुन ) 

दि . २८ /०९ / २०१७ ( गुरुवार ) 


| 


७ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . ११ / १० / २०१७ ( बुधवार ) 
( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 


९ | मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक 


दि . १२/ १०/ २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 

दि . १३/ १० / २०१७ ( शुक्रवार ) पर्यंत . 


___ १० | महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे . 


औ . भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ सप्टेंबर २०१७ : भाद्रपद २५ , शके १९३९ 

भाग १ - अ असाधारण 
मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांनी स्तंभ क्र . ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत . त्याशिवाय निवडणूक निर्णय 
निवडणूकीचा कार्यक्रम पार पाडणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याकरीता अधिका-यांच्या मदतीसाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिका- यांची नेमणुक 
निवडणूक निर्णय अधिका- यांची नेमणूक केलेली असून त्यांची नांवे खालील करण्यात आलेली असून त्यांची नांवे स्तंभ क्र . ३ मध्ये दर्शविण्यात आलेली 
तक्त्यात स्तंभ क्र . २ मध्ये दिलेली आहेत . तसेच त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग आहेत . 


अ . निवडणूक निर्णय अधिकारी | सहा.निवडणूक निर्णय । नेमून दिलेले निवडणूक निर्णय मतमोजणीचे 
| क्र यांचे नांव व पदनाम अधिकारी यांचे नांव व प्रभाग क्रमांक व 

अधिका-यांचे 

ठिकाण 
__ पदनाम 

आरक्षणाचा तपशील । कार्यालयांचे ठिकाण 

४ 
श्री . संजय कुंडेटकर , | १ . श्री . ए. पी .त्रिभुवन | १ - तरोडा ( खु ) | कामगार कल्याण केंद्र हॉल , शासकीय तंत्र 

अ - अनु. जाती 
उपजिल्हाधिकारी , ( सा .प्र) तहसिलदार ( सामान्य ) 

एस . टी .महामंडळ कार्यालय| निकेतन , नांदेड . 

ब - नामाप्र महिला 
जि . अ .कार्यालय परभणी जि . का .नांदेड 

क - सर्वसाधारण महिला | वर्कशॉप रोड नांदेड 
२. श्री .संजय जाधव ड - सर्वसाधारण 
सहा. आयुक्त , तथा क्षेत्रिय 

| २ - तरोडा ( बु ) 

अ- अनु . जाती 
अधिकारी, मनपा नांदेड 

| ब - नामाप्र महिला 
३ . श्री . दिलीप टाकळीकर क - सर्वसाधारण महिला 
उप अभियंता , मनपा 

ड - सर्वसाधारण 
३ - सांगवी 
अ- अनु . जाती 
ब - नामाप्र महिला 
क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
४ - हनुमानगढ 
अ- अनु. जाती 
ब - अनु. जमाती महिला 
क - नामाप्र महिला 
ड - सर्वसाधारण 

( एकूण प्रभाग ०४ ) 
श्री . बी . एच बिबे , | १. श्री . अरविंद नरसीकर | ५ - भाग्यनगर 

जुने क्षेत्रिय कार्यालय , शासकीय तंत्र 
उपजिल्हाधिकारी,(निवडणुक ) तहसिलदार , अर्धापूर . 

| अ - अनु . जाती 
| ब - नामाप्र महिला 

पाण्या च्या टाकीजवळ | निकेतन, नांदेड . 
जिल्हाधिकारी,कार्यालय 

२. श्री . शिवाजी डहाळे | क - सर्वसाधारण महिला गणेशनगर , नांदेड . 
परभणी. क्रिकेट कोच मनपा. नांदेड ड - सर्वसाधारण 

६ - गणेशनगर 
३. श्री . सुनील देशमुख 

अ - अनु .जाती महिला 
उप अभियंता, मनपा , | ब - नामाप्र 
नांदेड . 

क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
७ - श्रावस्तीनगर 
अ - अनु . जाती महिला 
ब - नामाप्र 
क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 

( एकूण प्रभाग ०३ ) 
श्री . संतोष वेणीकर , | १. श्रीमती संतोषी देवकुळे, ८ - शिवाजीनगर क्षेत्रिय कार्यालय क्र . ब , श्री गुरु | शासकीय तंत्र 
जिल्हा. पुरवठा अधिकारी सहा.जि . पु. अधिकारी , 

अ - अनु. जाती गोविंदसिंघजी स्टेडीयम परीसर निकेतन , नांदेड . 

ब - नामाप्र महिला 
जिल्हाधिकारी कार्या. नांदेड | जिल्हाधिकारी कार्या . 

क - सर्वसाधारण महिला | नादड . 
नांदेड . 

ड - सर्वसाधारण 
२. श्रीमती माधवी मारकड 

९ - नवामोंढा 

| अ - अनु. जाती महिला 
सहा. आयुक्त ,मनपा नांदेड 

ब - नामाप्र 
३ . श्री . प्रकाश कांबळे क - सर्वसाधारण महिला 
उप अभियंता, मनपा , ड - सर्वसाधारण 
नांदेड . 

१० - दत्तनगर 
अ - अनु. जाती 
ब - नामाप्र महिला 
क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
| ( एकूण प्रभाग ०३ ) 


नगर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ सप्टेंबर २०१७ : भाद्रपद २५ , शके १९३९ 


अ. निवडणूक निर्णय अधिकारी | सहा.निवडणूक निर्णय 
क्र . यांचे नांव व पदनाम अधिकारी यांचे नांव व 

पदनाम 


नेमून दिलेले 
प्रभाग क्रमांक व 
आरक्षणाचा तपशील 


निवडणूक निर्णय 
__ अधिका -यांचे 
कार्यालयांचेठिकाण 


मतमोजणीचे 
ठिकाण 


| 


| 


कापुस संशोधन केंद्र हैद्राबाद | शासकीय तंत्र 
रोड , देगलुर नाका , नांदेड . निकेतन , नांदेड . 


श्री . महेश वडदकर, | १ . श्री किरण अंबेकर , | ११ - हैदरबाग 
| जिल्हा. पुनर्वसन अधिकारी , | तहसिलदार , नांदेड 

अ - नामाप्र 

| ब- नामाप्र महिला 
जिल्हाधिकारी कार्या. नांदेड २ . श्री . म .कलीम परवेज 

क - सर्वसाधारण महिला 
प्र. कार्यकारी अभियंता 

ड - सर्वसाधारण 
मनपा , नांदेड 

१२ - उमरकॉलणी 
३ . श्री . व्ही .एम. स्वामी अ - नामाप्र 
उप अभियंता , मनपा , 

ब - सर्वसाधारण महिला 
नांदेड 

क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
१३ - चौफाळा / मदिनानगर 
अ - अनु . जाती महिला 
ब - नामाप्र महिला 
क - सर्वसाधारण 
ड - सर्वसाधारण 
( एकूण प्रभाग ०३ ) 


महाराजा रणजितसिंघजी शासकीय तंत्र 
मार्केट, क्षेत्रिय कार्यालय पहिला निकेतन , नांदेड. 
मजला जुना मोंढा नांदेड . 


। श्री . प्रदिप कुलकर्णी, | १ . श्रीमती सुरेखा स्वामी , १४ - होळी 
उप विभागीय अधिकारी , | तहसिलदार , उमरी . 

अ- नामाप्र 

ब - सर्वसाधारण महिला 
नांदेड २ . श्री . सुधीर इंगोले , 

क - सर्वसाधारण महिला 
सहा. आयुक्त तथा 

ड - सर्वसाधारण 
क्षेत्रिय अधिकारी, १५ - इतवारा 
मनपा नांदेड . 

अ - अनु. जाती महिला 
३ . श्री .दिलीप अरसुडे 

ब - नामाप्र 

क - सर्वसाधारण महिला 
उप अभियंता मनपा , 

ड - सर्वसाधारण 
नांदेड . 

१६ - गाडीपुरा 
अ - नामाप्र 
ब - सर्वसाधारण महिला 
क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
( एकूण प्रभाग ०३ ) 


CO 


स्थानिक संस्था कर कार्यालय , | शासकीय तंत्र 
मनपा, पाण्याच्या टाकीजवळ | निकेतन, नांदेड . 
नांदेड . 


| श्रीमती दिपाली मोतीयाळे , | १. श्री सुरेश प्र. घोळवे , 
उप विभागीय अधिकारी , तहसिलदार , मुदखेड . 
भोकर , 

२. श्री .तानाजी कानोटे 
प्र . सहा . आयुक्त , मनपा 
नांदेड 
३. श्री . मनोहर दंडे 
उप अभियंता मनपा 
नांदेड . 


१७ - गुरुद्वारा 
| अ - नामाप्र 
| ब - सर्वसाधारण महिला 
| क - सर्वसाधारण महिला 

ड - सर्वसाधारण 
१८ - खडकपुरा / देगांवचाळ 
अ- अनु .जाती महिला 
ब - नामाप्र 
क - सर्वसाधारण महिला 
ड - सर्वसाधारण 
( एकूण प्रभाग ०२ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ सप्टेंबर २०१७ : भाद्रपद २५ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


अ . निवडणूक निर्णय अधिकारी | सहा.निवडणूक निर्णय नेमून दिलेले 

निवडणूक निर्णय मतमोजणीचे 
क्र . यांचे नांव व पदनाम । अधिकारी यांचे नांव व प्रभाग क्रमांक व 

अधिका-यांचे 

ठिकाण 
पदनाम आरक्षणाचा तपशील कार्यालयांचे ठिकाण 

६ 
| श्री एस . डी .महिंद्रकर , १. श्रीमती उज्वला पांगरकर , १९ - वसरणी / कौठा साई मंगल कार्यालय , हडको शासकीय तंत्र 

अ - अनु. जाती महिला 
| ७ | वि .भुसंपादन अधिकारी , महसुल सहाय्यक . 

बसस्टॉप जवळ नांदेड ।निकेतन , नांदेड . 

ब - अनु. जमाती 
| जिल्हाधिकारी कार्या. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्या. 

क - नामाप्र महिला 
नांदेड 

ड - सर्वसाधारण 
२. श्री . अविनाश अटकोरे , | २० - सिडको / वाघाळा 
सहा आयुक्त तथा क्षेत्रिय | अ - अनु . जाती महिला 
अधिकारी , मनपा , नांदेड 

| ब - नामाप्र 

| क - नामाप्र महिला 
३. श्री . नरेंद्र सुजलेगांवकर 

ड - सर्वसाधारण महिला 
उप अभियंता मनपा, नांदेड .| इ - सर्वसाधारण 

( एकूण प्रभाग ०२ ) 


उपरोक्त सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपुर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील संबंधीत 
प्रभागाची नामनिर्देशनपत्र दिनांक १६/ ०९/ २०१७ ( शनिवार ) ते दिनांक २३/ ०९ / २०१७ ( शनिवार ) रोजी सकाळी ११ .०० ते दुपारी ३.०० वाजे 
पर्यंत स्तंभ क्र . ५ मध्ये नमुद केलेल्या त्यांच्या संबंधीत कार्यालयात स्विकारण्यात येतील . ( रविवार दिनांक १७/ ०९ / २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्विकारण्यात येणार नाहीत) . 

नामनिर्देशनपत्रे ( Nominations Papers ) ऑनलाईन ( Online) स्विकारल्या जातील . 


ठिकाण:- नांदेड 
दिनांक:- १६/ ०९/ २०१७. 


( गणेश देशमुख ) 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक, श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


